रस्ता सुरक्षा उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६/प्रशिक्षण 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ५ जुले, २०२४ 


वाचा :- १.शासन परिपत्रक क्र संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६/प्रशिक्षण,दिनांक २१.०६.२०२४ 


२.महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सुरक्षा दल व संरक्षण संघटन,नागपूर यांचे पत्र 
क्र ८९७/एम/२०२४,दिनांक २३.०६.२०२४ 


परिपत्रक:- 

वाचा येथील शासन परिपत्रकान्वये रस्ता सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण ऑर्गनायझेशन, 
कोल्हापूर या संघटनेस रस्ता सुरक्षा उपक्रम राज्यातील शाळांमध्ये व्यापक स्वरुपात राबविण्याकरीता 
विचारसभा,चर्चासत्र, शिक्षक व विद्यार्थी प्रशिक्षण, शिबिरे इत्यादींच्या आयोजनाकरीता सहकार्य 
करण्याबाबत विभागांतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी यांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. 


२. तदनंतर महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सुरक्षा दल व संरक्षण संघटन,नागपूर या संघटनेने देखील 
रस्ता सुरक्षा व नागरी संरक्षण विषयक कार्यक्रम राबविण्यास वाचा येथील क्र.२ च्या पत्रान्वये विनंती 
केली असुन, राज्यातील शाळांची व विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सुरक्षा 
दल व संरक्षण संघटन,नागपूर या संघटनेस देखील राज्यातील शाळांमध्ये रस्ता सुरक्षा उपक्रम 
राबविण्याकरीता विचारसभा,चर्चासत्र, शिक्षक व विद्यार्थी प्रशिक्षण शिबिरे इत्यादींच्या आयोजनाकरीता 
सहकार्य करण्याबाबत शिक्षण विभागांतर्गत सर्व संचालक, सह संचालक, उप संचालक व 
शिक्षणाधिकारी यांना त्यांच्या स्तरावरुन आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अधिकारी व शाळा यांना पत्राने 
सुचना द्याव्यात. 


३. सस्ता सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण ऑर्गनायझेशन, कोल्हापूर आणि महाराष्ट्र राज्य वाहतूक 
सुरक्षा दल व संरक्षण संघटन, नागपूर यांनी परस्पर सहमतीने आपआपले कार्यक्षेत्र निवडून 
शाळा प्रशासन, शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीने प्रशिक्षण शिबिरांचे अयोजन करण्याची 
कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.३६/प्रशिक्षण 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेताक २०२४०७०५१५३७४३७२२१ असा आहे. हा SAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by TIKARAM WAMAN KARPATE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 


DN: 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
T | KA RA M WA M A N 2.5.4.20=340ec5e34f4f3 1b01be0869a230e89b14739b1c38b 


24cffeddof8088e0c342a, postalCod 


st=Maharashti 
KA R P AT E serial INumber=9395C596B57A69FE04109B8C8191E7389CFF 


SEDA3FAC16C6F8263BE7FBBD319D, TIKARAM WAMAN 


PATE 
Date: 2024.07.05 15:48:51 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा (सवी), महाराष्ट्र राज्य 

४. शिक्षण संचालक, ( प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. अपर पोलिस महासंचालक (वाहतुक) मुंबई 

. विशोष पोलिस महानिरीक्षक (सर्व परिक्षेत्र) 

. सर्व पोलिस आयुक्त/सर्व पोलिस अधिक्षक. 

. विभागीय शिक्षण उप संचालक (मुंबई/पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/ औरंगाबाद/ लातूर/ 
अमरावती/ नागपूर ) 

१०.सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 

११.शिक्षण निरीक्षक, उत्तर / दक्षिण / पश्चिम विभाग, मुंबई. 

१२. सर्व वाहतुक नियंत्रण शाखा, महाराष्ट्र राज्य 

१३. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वाहतूक सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण संघटना, 

सक्करदारा, उमरेड,नागपूर.४४००२४. 
१४. अध्यक्ष,रस्ता सुरक्षा दल व नागरी संरक्षण ऑर्गनायझेञान, कोल्हापूर. 
१५. निवड नस्ती (प्रशिक्षण) 


an ae 6 & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


